सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
अधिकार्‍यांना प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गात 
पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः HAST १०२१/प्र.क्र.७०/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ 
२) आयुक्त (कृषि) यांचा प्राप्त प्रस्ताव पत्र क्र.कृआ/सारासे/प्रअ/२६७०६/आस्था-१, 
दि.१३.०८.२०२१ 

शासन निर्णय -: 

कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवेतील सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतनस्तर एस-१५: ४१,८०० ते १,३२,३००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ (वेतन स्तर एस-१८: ४९१००-१५५८००) संवर्गात प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


oe अधिकाऱ्याचे नांव जात पदोन्नतीने पदस्थापना 
प प्रवर्ग 
श्री. राजेश शोषराव | खुला | प्रशासकौय अधिकारी, गट-अ 
ey URAL कार्यालय-विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर 
श्री.हरिनाथ धोंडिबा| खुला | waren अधिकारी, गट-अ 
२ | होलार कार्यालय-विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 
लार कार्यालय कृषि सह J 
श्री. अशोक व्ही. | अ.जाती | प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
२ | गायकवाड कार्यालय-विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 
ES श्री.संजय ना.कोरडे | इ.मा.व. | प्रशासकीय अधिकारी, वनामती, नागपूर 


२. सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरिष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती 
ग्राह्म धरता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.७०/१६अ 


४. सदर पदोन्नती ही पदोन्नतीसंदर्भात विविध न्यायालयांत प्रलंबित याचिकांमधीळ अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहील. 


५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून १ महिन्याच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


६. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे 
कृपया पहावे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०१४३५४१४५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
51५31100१1: 


5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bf. 
72d4190f9709a817f51 


serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf3 
ha pa e 40720ea98fd1d95b19¢9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapat 
Date: 2021.08.30 14:38:05 +05'30 


(सु. सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) %, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचाळक (व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

११. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१३.संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१४. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


riculture And 


shtra, 
112e908c0e9a7e5 


